आदिवासी विकास विभागाच्या 
अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत 
बांधील बाबीं करीता निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा - 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 

२. शासन परिपत्रक , वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.३.०२.२०२२. 

३. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१, 
दि.२७.०७.२०२१, दि.४.०८.२०२१, दि.१.०९.२०२१ व दि.३०.०९.२०२१, दि.२५.१०.२०२१, 
दि.६.०१.२०२२ व दि.२८.०१.२०२२. 

प्रस्तावना : - 


आर्थिक वर्ष सन 2029-22 करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चातर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या ९० टक्के व इतर उद्दीष्टांकरीता ७५ cab मर्यादेतील निधी संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरीता बाब क्रमांक 
३२-अंशदाने व २६-जाहिराती व प्रसिध्दी या बाबी वगळता विशिष्ट उद्ीष्टांसाठी ८० ते ९५ टक्के 
मर्यादेतील तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यास अनुसरून अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत विशिष्ट उद्दीष्टांकरीता यापुर्वी वितरीत तरतूद विचारात घेऊन उर्वरीत निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-१, टी-२ व टी-४ या 
खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील योजनांसाठी रकाना क्रमांक-६ प्रमाणे 
निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शा्तींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१,दि.१४.१०.२०२१ व 
दि.३.०२.२०२२ रोजीच्या शासन आदेझान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०२१४१४४८१२८५२४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA ® 


D AUTE प 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


7613, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नांव बाब क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी । सदर शा.नि. | नियंत्रक 

क्र. साठीची वितरीत अन्वये अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय | तरतूद वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 

D4 | 2 3 1 ४. | ५ इ... करे .| 

मागणी क्र.टी-१ 

२०४९-व्याज व प्रदाने 

१ | (००) (09) आश्रमशाळा/ | ४५-व्याज ४९९५५५ | ३७४६६६.२५ | १२४८८८.७५ | आयुक्त, 
पोस्ट बेसिक आदिवासी 
आश्रमशाळा शिक्षक व विकास, 
शिक्षकेतर कर्मचारी नाशिक 
भविष्य निर्वाह निधी 
(२०४९ २०४१) 

२ | (००) 0२) नवीन ४५-व्याज ६७४५ ५०५८.७५ १६८६.२५ 
परिभाषित अंशदायी 
निवृत्तीवेतन 
योजनेवरील व्याज 
(२०४९ २२९१) 
एकूण मागणी क्र.टी- ५०६३०० | ३७९७२५.०० | १२६५७५.०० 
०१ 

मागणी क्र.टी-२ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे 

कल्याण, 

3 | (०५ (०१- जनजाती । ०१-वेतन ४६२११ | ४१५८९.९० २३१०.५५ | आयुक्त, 
संशोधन व प्रशिक्षण ०३-अतिकालीक २२ १६.५० १.१० | आदिवासी 
संस्था, पुणे (२२२५ भत्ता संशोधन व 
१३०१) ०६-दुरध्वनी, वीज ३३० २४७.५० ४९.५० | प्रशिक्षण 

व पाणी शुल्क संस्था, पुणे 
१३-कार्यालयीन ५६४ ४२३.०० ८४.६० 

खर्च 

२८-व्यावसायिक Yo ३७.५० ५.०० 

व विशेष 

सेवांकरिता प्रदाने 

३४-शिष्यवृत्त्या/ १०० ७५.०० १०.०० 

विद्यावेतन 

एकूण ४७२७७.०० ४२३८९.४० २४६०.८५ 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी । सदर शा.नि. | नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अन्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | तरतूद वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
9 | २ ३ pF ४ | ५ ६. | 6 | 
४ | (00) (०१)-जनजाती ०३-अतिकालीक २४३ १८२.२५ २.७५ | आयुक्‍त, 
विकास आयुक्तालय । भत्ता आदिवासी 
(२२२५ १०२५) विकास, 
०६-दुरध्वनी, वीज १००० ७५०.०० १५०.०० नाशिक 
व पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन २३८७ १७९०.२५ ९.७५ 
खर्च 
एकूण ३६३०.०० २७२२.५० १६२.५० 
५ | (०० (०२- प्रादेशिक । ०१-वेतन १०८२३४ | ९७४१०.६० ८२३.४० | आयुक्त, 
कार्यालये -जनजाती । ०३-अतिकालीक १७३ १२९.७५ ८.६५ | आदिवासी 
विकास आयुक्तालय | भत्ता विकास, 
(२२२५ १०३४) ०६-दुरध्वनी, वीज १६९० १२६७.५० ७३.५० नाशिक 
व पाणी शुल्क 
१४-भाडे, पट्टी व १४७२ ११०४.०० २२०.८० 
कर 
एकूण १११५६९.०० | ९९९११.८५ ११२६.३५ 
६ | (००) (०३) प्रकल्प ०३-अतिकालीक ११०९ ८३१.७५ ०.२५ | आयुक्त, 
अधिकारी (२२२५१०४३) | भत्ता आदिवासी 
१३-कार्यालयीन २३८२३ | १७८६७.२५ ०.७५ | विकास, 
खर्च नाशिक 
१४-भाडेपट्टी व ४८१६ ३६१२.०० ७२२.४० 
कर 
एकूण २९७४८.०० | २२३११.०० ७२३.४० 
७ | (००) (०४ एकात्मिकृत =| ०१-वेतन ८०४३ ७२३८.७० ४०२.१५ | आयुक्त, 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदिवासी 
(२२२५१०५२) ०३-अतिकाळीक 8 ६.७५ ०.४५ | संशोधन व 
शता प्रशिक्षण 
०६-दुरध्वनी, वीज १२१ ९०.७५ १८-१५ | संस्था, पुणे 
व पाणी शुल्क 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी । सदर शा.नि. | नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अन्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | तरतूद वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
[१ | २ ३ = आ ५ ६ | ७ 
१३-कार्यालयीन १५७ ११७.७५ २३.५५ 
खर्च 
एकूण ८३३०.०० ७४५३.९५ ४४४.३० 
एकूण मागणी क्र.टी- २००५५४.०० | १७४७८८.७० ४९१७.३० 
०२ 
मागणी क्र.टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन सामाजिक सेवा 
८ | (०० (०१ आदिवासी | १०-कंत्राटी सेवा १८०० १३५०.०० २७०.०० | उपसचिव, 
विकास विभाग (२२५१ आदिवासी 
०२११) विकास 
१३-कार्यालयीन २२०० १६५०.०० ३३०.०० विभाग 
wa मंत्रालय, 
मुंबई. 
एकूण ४०००.०० 3000,00 § 00,00 
एकूण मागणी क्र.टी- ४०००.०० ३०००.०० ६००.०० 
०४ 
एकूण अनिवार्य खर्च ७१०८५४.०० | ५५७५१३.७० | १३२०९२.३० 
RAVINDRA कया 
D AUTE es 


2022.02.17 11:41:55 +05'30' 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


